शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मभावा-२०१८/प्र.क्र.४७/भाषा-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०७ मे, २०१८ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. मभावा - १०७९ /२८, दि. २२.०१.१९७९ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. मभावा-१०८०/प्र.क्र.५४/२०, 
दि. १८.०५.१९८२ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. मभावा-१०८५/प्र.क्र.९५/२०, 
दि. ०४.०६.१९८५ 
४ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक मभावा-१०८६/४२३२/प्र.क्र.१६१/८६/वीस-ब, 
दि. १८.०७.१९८६ 
५) सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. मभावा-२०१०/प्र.क्र.७५/वीस-ब, 
दि. १४.०७.२०१० 
६) मराठी भाषा विभाग शासन परिपत्रक क्र. मभावा-१०११/प्र.क्र ७८/२०११/भाषा-२, 
दि. १०.०५.२०१२. 
(9) मराठी भाषा विभाग झासन परिपत्रक क्र. मभावा-१०१३/५७/८२/प्र.क्र. ९/२०१३/भाषा-२, 
दि. २९.०१.२०१३ 
८) मराठी भाषा विभाग झासन निर्णय क्र. मभावा-२०१५/प्र.क्र३६/भाषा-२, दि. २८.०४.२०१५ . 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अन्वये दि. २६, जानेवारी, १९६५ पासून महाराष्ट्र राज्याची 
राजभाषा म्हणून देवनागरी लिपीतीळ मराठी भाषेचा अंगीकार करण्यात आला. तसेच सदर 
अधिनियमांतर्गत महाराष्ट्र राजभाषा (वर्णित प्रयोजने) नियम १९६६, दि. 30 एप्रिळ, १९६६ च्या 
अधिसूचनेन्वये अंमळात आले आहेत. सदर नियमात नमूद केलेली वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय 
प्रयोजनांकरिता मराठी भाषा वापरणे दि. ०१ मे, १९६६ पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानुसार 
मंत्रालयीन विभाग/राज्य शासकीय कार्यालये / शासन अंगीकृत व्यवसाय (मंडळे/ महामंडळे/प्राधिकरणे) 
/ शासकीय उपक्रम यांमधील व त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयांतील अधिकारी/कर्मचारी यांनी 
वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय कामकाजासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्‍यक आहे. 
त्यानुसार शासन व्यवहारात मराठीचा वापर करण्याबाबत वेळोवेळी परिपत्रके, शासन निर्णय, आदेशा 
काढून शासनाच्या भाषाविषयक धोरणाबाबत निदेश देण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या 
रौप्यमहोत्सवी वर्षापर्यंत म्हणजेच दि. ०१ मे, १९८५ पर्यंत वर्जित प्रयोजने वगळता संपूर्ण शासकीय 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मभावा-२०१८/प्र.क्र.४७/भाषा-२ 


कामकाज मराठी भाषेतून करावे, असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. तथापि, अजूनही राज्य शासनाच्या 
सर्व कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर १०० % केला जात नसल्याने, राज्य मंत्रिमंडळामध्ये याबाबत 
झालेल्या चर्चेमध्ये शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यासंदर्भात शासनस्तरावरुन 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचना सर्व विभागांना पुन:श्च देण्याबाबत निदेश दिले आहेत. शासकीय 
कामकाजातील मराठीच्या वापराबाबत विधानमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये वारंवार प्रश्न, सूचना, चर्चा 
उपस्थित केल्या जातात. तसेच या संदर्भात वारंवार तक्रार अर्ज आपले सरकार, माहितीचे अधिकार 
इत्यादि माध्यमातून मोठया प्रमाणावर प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा 
वापर करण्यासंदर्भात आजतागायत शासन स्तरावरुन निर्गमित केलेले आदेशा, परिपत्रके, शासन निर्णय 
इत्यादिंतील तरतुदी सर्व विभागांच्या पुनःश्च निदर्शनास आणण्याच्या अनुषंगाने सदर तरतुदी 
एकत्रितरित्या सर्व विभागांच्या निदर्शनास आणण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन परिपत्रक :- 

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ नुसार मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या नियंत्रणाखालील 
विभागीय व राज्यशासनाची सर्व कार्यालये यांच्यामार्फत वर्जित प्रयोजने वगळता सर्वसामान्य जनतेशी 
करण्यात येणारा सर्व पत्रव्यवहार व इतर कार्यालयीन कामकाज मराठी भाषेतून करणे अनिवार्य 
आहे.याबाबत शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय,परिपत्रके याव्दारे यापूर्वीच सूचना दिल्या आहेत. तसेच 
आता राजभाषा मराठीतून कामकाज सक्षमपणे व अधिकाधिक परिणामकारकरित्या करण्याकरिता राज्य 
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सन्माननीय सदस्यांचा समावेश असलेल्या “मराठी भाषा समिती* ची 
स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या कामकाजाला प्रारंभ झाला असून, शासकीय व 
निमशासकीय कार्यालयांमध्ये राजभाषा मराठीच्या वापराचा आढावा घेऊन राज्य शासनाला सूचना देणे 
आणि उपाययोजना सुचविणे हा समितीचा मुख्य उद्देश आहे. यापुढे सदर समितीच्या कार्यकक्षेनुसार 
समितीकडून राज्यशासनाच्या कार्यालयांची पाहणी करण्यात येईल व समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने 
यथायोग्य कार्यवाही करण्यात येईल. समितीने विभागांतर्गत केलेल्या प्राथमिक तपासणीनंतर पुढील 
सूचना केल्या आहेत :- 

अ) प्रत्येक विभागात एक “मराठी भाषा दक्षता अधिकारी” नेमावा. हा अधिकारी आपल्या 
कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर होतो किंवा कसे याची तपासणी करील. (सदर मराठी भाषा 
अधिकाऱ्याची नेमणूक विभागांतर्गत कार्यरत अधिकाऱ्यांमधून करुन त्यांच्याकडे ही जबाबदारी 
सोपवावी.) 

ब) प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय योजनांची नावे मराठी 
भाषेत असल्याची दक्षता घ्यावी. 


२. राज्य शासनांतर्गत सर्व कार्यालयांनी प्रशासनातील मराठी वापराच्या कामास गती देण्याच्या 
दृष्टीने विधानमंडळातील मराठी भाषा समितीच्या उपरोक्‍त सूचनांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. 
महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ नुसार राजभाषा मराठीचा प्रशासन स्तरावरील वापर वृद्धिंगत व्हावा 
याकरिता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या sera अनुषंगाने राज्यशासनांतर्गत सर्व 
कार्यालये/महामंडळे यांना प्रशासनिक व्यवहारात मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याकरिता पुढील सूचना 
पुन:श्च देण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मभावा-२०१८/प्र.क्र.४७/भाषा-२ 


सर्वसाधारण सूचना 


१) 


4) 


शासनाकडून वेगवेगळया योजना राबविल्या जातात. सदर शासकीय योजनांची माहिती 
जनसामान्यांना देताना वा त्यासंदर्भात चर्चा करतांना तसेच दूरध्वनीवर बोलतांना सर्व 
संबंधित शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. 
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सभेत भाषण करतांना अथवा बैठकीत बोलतांना मराठी भाषेचा वापर 
करणे अनिवार्य आहे. 

मंत्रिमंडळ बैठक व वरिष्ठ स्तरावर होणाऱ्या तत्सम बैठकीत सादरीकरण (Presentation ) 
करतांना दर्शविण्यात येणारी माहिती प्रामुख्याने मराठीतून असावी. 

मंत्रालयीन विभागांनी व त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभागीय व इतर कार्यालयांनी सर्वसामान्य 
जनतेशी होणारा सर्व पत्रव्यवहार व इतर कार्यालयीन कामकाज मराठीतून करण्याची 
खबरदारी घ्यावी. प्रत्येक विभागातून सर्व सामान्यांपर्यंत जाणारे सर्व नमुने, पत्रके, परवाने, 
इत्यादि तसेच, कार्यालयांतर्गत वापरल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या नोंदवह्या, प्रमाण नमुने, 
प्रपत्रे, विभागीय नियमपुस्तिका, सर्व प्रकारच्या टिप्पण्या, नस्त्या व पत्रव्यवहार यांवरील 
शोरे/अभिप्राय, शासनाची धोरणे, आदेशा, अधिसूचना, प्रारूप नियम, शासन निर्णय, 
परिपत्रके, अहवाल, बैठकांची कार्यवृत्ते तसेच संकेतस्थळे, इत्यादि मराठी भाषेत असणे 
आवश्यक आहे. राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात संपूर्णपणे वापर होण्यासाठी 
मंत्रालयातील निरनिराळया विभागातील सचिव/मंत्री अशा वरिष्ठ स्तरावर दिले जाणारे 
aR, टिप्पण्या व आदेशा जाणीवपूर्वक मराठी भाषेतून असावेत. मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांनी 
आपल्याकडे येणारी सर्व प्रकरणे मराठीतून असावीत असा आग्रह धरावा. 

कार्यालयातील नामफलकावर अथवा पत्रव्यवहारावर एखादी व्यक्‍ती/अधिकारी/कर्मचारी 
यांचे नाव मराठी भाषेत लिहिताना इंग्रजी आद्याक्षरांचे मराठीत भाषांतर न करता ती 
मराठीतूनच लिहावीत. (उदा :- एच.एन.आपटे असे न लिहिता ह.ना. आपटे असे लिहावे.) 
पदनामाचा उल्लेखही मराठी भाषेत असावा. तसेच, अधिकारी/कर्मचारी यांनी मराठी भाषेतील 
टिप्पणी, आदेश, शासन निर्णय, परिपत्रके, अधिसूचना व इतर पत्रव्यवहार यांवर रोमन 
लिपीत इंग्रजीमध्ये सह्या न करता देवनागरी लिपीत मराठीत सह्या कराव्यात. 

शासकीय कार्यालयातून लावलेल्या पाट्या, फलक मराठीतून असावेत, तसेच शासकीय 
कामकाजात पत्रव्यवहारामध्ये/निमंत्रणपत्रिकेमध्ये आणि इतर बाबींसंदर्भात रेल्वे स्थानके, 
गावांची नावे यांच्या नावाचा उल्लेख करताना मराठी भाषेत देवनागरी लिपीत नावे लिहावीत. 
(उदा : - बांद्रा असे नाव न वापरता वांद्रे हे मूळ मराठी नाव वापरावे. सायन असे नाव न 
वापरता शीव हे मूळ मराठी नाव वापरावे.) 

राज्य शासनाचे सर्व विभाग व त्याअंतर्गत असलेली संचालनालये, महामंडळे, शासकीय 
उपक्रम यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या समारंभांची निमंत्रणे मराठी भाषेत असणे 
आवश्यक आहे. क्वचित प्रसंगी आवश्‍यक असल्यास, मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषेतून 
निमंत्रण पत्रिका असावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मभावा-२०१८/प्र.क्र.४७/भाषा-२ 


८) 


१०) 


११) 


१२) 


१३) 


राज्य शासकीय कार्यालयातून दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती व निविदा किमान दोन मराठी 
वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, मराठी वृत्तपत्रात दिल्या जाणाऱ्या 
शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांच्या आणि मंडळांच्या व महामंडळांच्या जाहिराती व 
निविदा मराठी भाषेत प्रसिध्द करणे आव्यक आहे. 

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय परीक्षा तसेच पदभरतीसाठी शासकीय व 
निमशासकीय कार्यालयांमार्फत आणि मंडळांमार्फत व महामंडळामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या 
स्पर्धा परीक्षा मराठीतून घेणे आवश्‍यक आहे. जर काही परीक्षार्थ्यांनी इंग्रजीतून उत्तर देण्याची 
परवानगी मागीतली असेल तर अशी परवानगी प्रत्येक बाबतीत गुणावगुणांचा विचार करुन 
विभागप्रमुखांना देता येईल. 

राज्य शासनाच्या वतीने नेमण्यात आलेल्या शासकीय समित्या व अभ्यासगट afta 
प्रयोजनांतर्गत येणाऱ्या समित्या व अभ्यासगट वगळून) यांनी त्यांचे कामकाज काटेकोरपणे 
मराठी भाषेतून करावे व आपला अहवाल मराठी भाषेत शासनास सादर करावा. 
शासनाच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिद्ध केळी जाणारी माहिती मराठी भाषेतून असावी. 
तसेच राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विभागाची माहिती सर्वांच्या निदर्शनास आणणे 
MAA वाटत असल्यास संकेतस्थळावर ती केवळ इंग्रजी भाषेत न ठेवता मराठी व इंग्रजी 
अशा दोन्ही भाषेत माहिती प्रसिद्ध करावी. 

वर्जित प्रयोजने वगळता, अन्य सर्व प्रकरणी शासनातर्फे जिल्हास्तरीय व इतर दुय्यम 
न्यायालयात दाखल करण्यात येणारे दावे मराठी भाषेतून दाखल करण्यात यावेत. 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत वाहतुक पोलीस यांच्याकडून वाहतुकीचे नियम 
तोडल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या दंड वसूलीच्या पावत्या, विविध परवाने तसेच शासकीय उद्याने 
पर्यटन स्थळे इत्यादी ठिकाणी आकरण्यात येणाऱ्या प्रवेश शुल्काच्या पावत्या प्राथम्याने 
मराठी भाषेतून देण्याबाबत संबंधित विभागाने दक्षता घ्यावी. 


अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणाबाबत सूचना :- 


१) टिप्पणी/पत्रलेखन याकरिता प्रमाणभाषेचा योग्य वापर करण्याच्या दृष्टीने, राज्य प्रशिक्षण 


धोरणानुसार अधिकारी/कर्मचारी यांना देण्यात येणाऱ्या सेवाप्रवेशोत्तर पायाभूत/उजळणी 
प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत भाषेबाबतच्या प्रशिक्षणाचा स्वतंत्रपणे समावेश करण्यात यावा. 


२) प्रस्तुत कार्यालयीन प्रशिक्षणानंतर घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमधील प्रश्न मराठीतून असावेत. तसेच 


उत्तरेही मराठीतूनच लिहिली जातील यादृष्टीने प्रशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाची आखणी करावी. 


माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित सूचना :- 


१) आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने जनसामान्यांना उपलब्ध 


करुन दिलेल्या माहिती अधिकार, आपले सरकार, ई-निविदा इत्यादि ऑनलाईन सेवा/पोर्टल 
मराठी भाषेत उपलब्ध असणे आवरऱयक आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मभावा-२०१८/प्र.क्र.४७/भाषा-२ 


२) शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ई-ऑफिस अंतर्गत रजा (ई-लिव्ह), हजेरीपत्रक (बायोमेट्रीक) इत्यादि 
संदर्भात उपलब्ध केलेल्या सुविधा मराठीतून उपलब्ध असाव्यात. 

३) धारिका व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये (फाईल मॅनेजमेंट सिस्टिम) धारिका अपलोड करताना तिचा 
विषय व क्रमांक इंग्रजीमध्ये करावा लागतो. सदर सुविधा मराठी भाषेत उपलब्ध असणे 
MIAH आहे. 


3. शासन अधिक लोकाभिमुख होण्याच्या दृष्टीने दैनंदिन शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा 
वापर करणे सोपे जावे व मराठी भाषा शासन व्यवहाराची भाषा म्हणून प्रशासनात वापरण्याकरिता मराठी 
भाषा विभागांतर्गत कार्यालयांकडून प्रकाशित केलेल्या विविध शब्दकोड/परिभाषा कोश यासारख्या 
साधनसामुग्रीची सविस्तर माहिती व त्याच्या उपलब्धते बाबतचा तपशील सोबतच्या प्रपत्र १ ते २ मध्ये 
नमूद केला आहे. अभ्यासकांनी तसेच अधिकारी/कर्मचारी यांनी याचा यथायोग्य वापर करावा. 


४. शासन व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर सुरु होऊन ५० वर्षाहून अधिक कालावधी झाला असला 
तरी, अद्यापही काही विभागांकडून टिप्पण्या, शासन निर्णय, परिपत्रके इंग्रजीतून तयार केली जातात, 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षण काळातील व सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमध्येही इंग्रजीचा 
वापर करण्यात येतो असे निदर्शनास येत आहे. प्रत्येक विभागामार्फत १०० % कामकाज मराठीतच केले 
जाणे अपेक्षित आहे. भाषा संचालनालयाकडून वारंवार सूचना देऊनही वर्जित प्रयोजनात न मोडणाऱ्या 
कामकाजातही संयुक्तिक कारण नसताना राजभाषा मराठीचा वापर करण्यासंदर्भात जे अधिकारी / 
कर्मचारी टाळाटाळ करतील त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत यापूर्वीच 
दि. १८ जुले, १९८६ च्या (प्रपत्र-३) शासन निर्णयान्वये सविस्तर आदेश देण्यात आळे आहेत. (सुलभ 
संदर्भासाठी सोबत झासन निर्णयाची प्रत जोडण्यात येत आहे.) तरी सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी सदर 
सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५०७१७३५०८६०३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhushan 
Ashok Gagrani 
Date: 2018.05.10 15:43:24 +05'30' 


(भूषण गगराणी) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३) मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४ मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे स्वीय सहायक 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मभावा-२०१८/प्र.क्र.४७/भाषा-२ 


मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 


सर्व सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ (विधानपरिषद/विधानसभा), मुंबई 

समिती प्रमुख, मराठी भाषा समिती, महाराष्ट्र विधानमंडळ , विधानभवन, मुंबई 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर परिपत्रक त्यांच्या 
अधिपत्याखालील सर्व विभागप्रमुख व कार्यालयप्रमुख, न्यायाधिकरणे, प्राधिकरणे, 
महामंडळे इ. यांच्या निदर्शनास आणावे. 
निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई (पत्राने) 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई (पत्राने) 

प्रबंधक, लोकायुक्‍त/उप लोकायुक्त, मुंबई (पत्राने) 

प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई (पत्राने) 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा/विधानपरिषद), मुंबई (पत्राने) 
राज्य निवडणूक आयुक्‍त, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई 
(पत्राने) 
सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई (पत्राने) 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी fasta निर्मिती मंडळ, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 

संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 

निवडनस्ती भाषा-२. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मभावा-२०१८/प्र.क्र.४७/भाषा-२ 


शासन परिपत्रक क्र. मभावा-२०१८/प्र.क्र.४७/भाषा-२, दि. ०७ मे, २०१८ सोबतचे सहपत्र 


प्रपत्र १ 


मराठी भाषा विभागांतर्गत कार्यालयांनी मराठीच्या प्रशासनिक वापरासाठी प्रकाशित केलेले 


विविध शाब्दकोडा व परिभाषा कोडा व अन्य प्रकाठाने यांची यादी :- 


अ) भाषा संचालनालय, मुंबई 
अ.क्र प्रकाशनाचे नाव वैशिष्ट्ये 
हिं शासन व्यवहार शब्दावली सोबतची सर्व प्रकाशने शासकीय मुद्रणालयात 
(मराठी » इंग्रजी) उपलब्ध आहेत. तसेच भाषा संचालनालयाच्या 
प्रशासन वाक्प्रयोग संकेतस्थळावरही उपलब्ध करुन देण्यात आली 
कार्यदर्शिका आहेत. 
न्याय व्यवहार कोठा तसेच अ.क्र. १ ते ४ येथील प्रकाड़ठाने ही 


५. | प्रशासनिक लेखन 


६. | प्रमाणळेखन नियमावली 


वित्तीय शब्दावली 


पदनाम कोडा 


राजभाषा परिचय 


दैनंदिन प्रशासनात वारंवार लागणारी प्रकाशने 
आता भ्रमणध्वनी उपयोजक (मोबाईल अँप) च्या 
स्वरुपात उपलब्ध असून, हे उपयोजक 
httos://play .google.stre/apps/details,id- 
gov.maharashtra.shabadkoshapp या 


| qo] राजभाषा परिचय (HAST व्याकरण) 


दुव्यावर मोफत उपलब्ध आहे. हे उपयोजक 


| १, भारताचे संविधान (इंगजी/मराठीसह 
एकत्रित) 


आपल्या भ्रमणध्वनीवर स्थापित करुन 
आपल्याला प्रशासनिक वापरातीळ मराठी - 


१२. मराठी लघुलेखन मार्गदशिका 


विविध विषयांचे परिभाषाकोठा 


१३. ग्रंथालय परिभाषा कोठा 


१४. गणितडझास्त्र परिभाषा कोठा 


१५. समाजझास्त्र परिभाषा कोश 


१६. तत्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोठा 


१७. वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोठा 


१८. रसायनशास्त्र परिभाषा कोडा 


१९. भूशास्त्र परिभाषा कोठा 


२०. शारीर परिभाषा कोठा 


२१. शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोठा 


२२. यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोठा 


२३. स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोठा 


२४. भौतिकठशास्त्र परिभाषा कोडा 


२५. विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोडा 


इंग्रजी किंवा इंग्रजी - मराठी असे शब्द तात्काळ 
मिळू शकतात. 

विविध विषय/तांत्रिक संकल्पना याकरिता 
विविध विषयांच्या परिभाषा कोशाची मदत घेता 
येऊ शकते. सदर सर्व पुस्तके/कोड शासकीय 
मुद्रणालयांमध्ये उपलब्ध आहेत. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मभावा-२०१८/प्र.क्र.४७/भाषा-२ 


२६. 


Para परिभाषा कोठा 


२७. 


जीवशास्त्र परिभाषा कोठा 


| ARH शास्र परिभाषा कोठा 


| राज्यशास्त्र परिभाषा कोठा 


) साहित्य समीक्षा परिभाषा कोठा 


| लोकप्रशासन परिभाषा कोठा 


| अर्थशास्त्र परिभाषा कोठा 


| धातुशास्त्र परिभाषा कोठ 


| मानसशास्त्र परिभाषा कोठा 


| व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोठा 


| संख्याशास्त्र परिभाषा कोठा 


| औषधडास्त्र परिभाषा कोठा 


| भाषा विज्ञान व वाड्मयविद्या परिभाषा 


कोडा 


| भूगोलशास्त्र परिभाषा कोडा 


| विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली 


| वृत्तपत्रविद्या परिभाषा कोडा 


| न्यायवेद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोठा 


| भौतिकशास्त्र पारिभाषिक ]ाब्दावळी 


(मराठी » इंग्रजी) 


४४. 


कृषिझास्त्र पारिभाषिक शब्दावली 
(मराठी » इंग्रजी) 


ब) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ :- 


प्रकाठानाचे नाव 


वैशिष्ट्ये 


i, 45 


शासन MAHA: पहिला खंड (अते औ) 


शासन WH: दुसरा खंड (HAS) 


शासन शाब्दकोठश:- तिसरा खंड (चतेञ आणिटतेणो 


शासन शाब्दकोठश:-चौथा खंड (तते न) 


शासन ठाब्दकोठा:- पाचवा खंड (पते म) 


शासन WHI: सहावा खंड (यते ज्ञो 


या कार्यालयाकडून प्रामुख्याने विविध 
विषयांचे वाड्मयीन प्रकल्प हाती 
घेण्यात येतात. मंडळाने भाषाप्रेमी/ 
अभ्यासक यांच्या दैनंदिन वापरासाठी 
मराठी शब्दकोझ्ाचे १ ते ६ खंड 
प्रसिध्द केले आहेत. हे खंड शासकीय 
मुद्रणालयात उपलब्ध आहेत. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मभावा-२०१८/प्र.क्र.४७/भाषा-२ 


क) महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ :- 


प्रकाठानाचे नाव 


वैशिष्ट्ये 


मराठी विश्वकोडा 


(मराठी वर्णमालेनूसार “अ ते ज्ञ* पर्यंत एकुण २० 


खंड) 


एनसायक्लोपिडीया ब्रिटानिकाप्रमाणे सर्व 
विषयातील ज्ञान मराठीत आणण्यासाठी 
तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दि. २ जानेवारी, १९६२ 
पासून विश्वकोशाचे काम सुरू करण्यात 
आले. वाचकांसाठी हा उपयुक्त संदर्भग्रंथ 
असून याचे एकूण २० खंड प्रसिध्द करण्यात 
आले आहेत. लिखीत खंडाची विक्री 
शासकिय मुद्रणालयाव्दारे होत आहे. तसेच 
आता हे सर्व खंड संकेतस्थळ व भ्रमणध्वनी 
उपयोजकाच्या (मोबाईल अँप) स्वरुपात 
मोफत उपलब्ध आहेत. हे उपयोजक गुगल 
प्ले स्टोअर वरुन विनामुल्य स्थापित 
(डाऊनलोड) करता येईल. हे उपयोजक 
अन्ट्राड, आय फोन या मोबाईल 
प्रणालीमध्ये वापरता येते. हे उपयोजक (अँप) 
सर्वसामान्य वाचक / प्रशासनातील 
अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकरीता उपयुक्त 
आहे. 


ड) राज्य मराठी विकास संस्था:- 


राज्य मराठी विकास संस्था या कार्यालयाकडुन सर्व राष्ट्रीय /आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भाषा 


विज्ञान विषयक उपक्रम हाताळण्यात येतात. या कार्यालयाने मराठी भाषेतून अनेक संशोधनात्मक लेखन 
प्रकल्प पूर्ण केले. भाषा विषयक पुढील पुस्तके संस्थेने प्रकाशित केली आहेत. 


अ.क्र प्रकाशनाचे नाव संपादन वेशिष्ट्ये 

णं शालेय मराठी Meo | st. वसंत आबाजी डहाके | भाषा लेखनासाठी संस्थेची प्रस्तुत WER 
व श्री. गिरीडा पतके अतिशय उपयुक्‍त असल्याने याचा लाभ सर्व 

2. मराठी लेखन मार्गदशिका | श्रीमती यास्मिन शोख — | अधिकारी / कर्मचारी यांनी घ्यावा. सदर पुस्तके 


संस्थेच्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत. 

संस्थेचा पत्ता 

राज्य मराठी विकास संस्था, एलफिन्स्टन तांत्रिक 
विद्यालय इमारत, ३, महापालिका मार्ग, 
धोबीतलाव, मुंबई-४००००१ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्र. मभावा-२०१८/प्र.क्र.४७/भाषा-२, दि. ०७ A, २०१८ सोबतचे सहपत्र प्रपत्र-२ 
संक्षिप्त शोऱ्यांची लघुपुस्तिका 


प्रशासनात वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडून धारिकांवर सहजपणे व वारंवार इंग्रजीमध्ये लिहिल्या जाणाऱ्या AAMT मराठी पर्याय उपलब्ध करण्याच्या 
हेतूने भाषा संचालनालयाने संक्षिप्त शोऱ्यांची लघुपुस्तिका तयार केली आहे. सदर शेरे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करण्यात येत आहेत. 


Action as at 'A' above 


action may be taken as 
proposed 

action taken on 

additional charge 
adjustment by transfer 
administrative approval 
administrative approval may 
be obtained 

administrative improvement, 
composition and procedure 
administrative information 
admissible under rule 


admit an appeal 

after hearing the person 
concerned 

annual industrial survey 
annual property return 
annual scheme 

appear in person 
appointment by nomination 
appointment by promotion 


appointment by selection 
appropriation accounts 


Before due date 


boundary rectification 
budget estimates 


Calculation register number 


call information & resubmitted 


calling attention notice 
case file 

case number 

certification sought 
Chief Minister Charitable 
Fund (C.M.C.F.)) 


बरील 'अ' प्रमाणे कार्यबाही करावी 


प्रस्तावित केल्याप्रमाणे कार्यवाही 
करावी 

-- वर कार्यवाही केली 
अतिरिक्‍त कार्यभार 
खातेबदलाने समायोजन 
प्रशासकीय मान्यता (प्र. मा.) 
प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यात 
यावी 

प्रशासकीय सुधारणा, रचना व 
कार्यपद्धती 

प्रशासकीय माहिती 

नियमानुसार अनुज्ञेय 


अपील दाखल करून घेणे 
संबंधित व्यक्‍तीचे म्हणणे 
ऐकल्यानंतर 

वार्षिक उद्योग पाहणी 

वार्षिक मालमत्ता विवरण 

वार्षिक योजना (नियोजन विभाग) 
जातीने हजर रहाणे 
नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्‍ती 
बढतीद्वारे नियुक्‍ती 


निवडीद्वारे नियुक्‍ती 
विनियोजन लेखे 


नियत तारखेपूर्वी 


हद्द दुरूस्ती 
कार्यक्रम अंदाजपत्रक 


मोजणी नोंदवही क्रमांक 
माहिती मागवून फेरसादर करावे 


लक्षवेधी सूचना 

प्रकरण फाईल 

प्रकरण क्रमांक 

स्पष्टीकरण मागितले आहे 
मुख्यमंत्री सहायता निधी (मु.स.नि.) 


approved as per remarks in 
the margin 
approved as proposed 


approved sample (A.S.) 
arbitrary action 

area rectification 

as a matter of fact 

as a special case 


as a temporary measure 


as early as possible 
as for as possible & 
convenient 

as for as practicable 
as proposed 


as revised 

as soon as 

at any rate 

at the earliest 

at the latest 

at your earliest convenience 


audit objection 
await cases/ papers 


budget estimation allocation 


& monitoring system 


budget speech cell (B.S.C.) 


conciliation 
confidential remarks 


confidential report 
conservative estimate 
consider on merit 
contention is untenable 
copy forwarded for 


information & guidance 


समासातील शेऱ्यांनुसार मान्य 
प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मान्य 


मान्य नमुना 
स्वेच्छानुसारी कारवाई 
क्षेत्र दुरूस्ती 

वस्तुत: 

खास बाब म्हणून 


तात्पुरता उपाय म्हणून 


शक्‍यतो लवकर 

शक्‍य आणि सोयीस्कर असेल 
त्याप्रमाणे 

व्यवहार्य असेल तितपत 
प्रस्तावित केल्याप्रमाणे 


सुधारल्याप्रमाणे 

लवकरात लवकर 

कसेही करून 

लवकरात लवकर 

उशिरात उशिरा 

आपल्या सोयीप्रमाणे लबकरात लवकर 


लेखापरीक्षा आक्षेप 
प्रतिक्षाधीन प्रकरणे/ कागदपत्रे 


अर्थसंकल्प अंदाज नियतवाटप व 
संनियंत्रण यंत्रणा 


अर्थसंकल्प भाषण कक्ष (अ.भा.क.) 


खर्च मेळ 
गोपनीय शेरे/ अभिप्राय 


गोपनीय अहवाल 

नेमस्त अंदाज 

गुणवत्तेवरून विचार करणे 

म्हणणे असमर्थनीय आहे 

प्रत माहितीकरिता व मार्गदर्शनासाठी 
पाठविण्यात येत आहे 


Chief Minister Secretariat 
(C.M.S.) 

circumstantial evidence 
compliance report (C.R.) 
compulsory retirement 


Date of joining 

demi official letter 
Democratic Day 
Departmental enquiry 


Deposit Link Insurance 
Scheme 

derogatory statement 
detailed contingent bill 


discuss by required documents 


discuss immediately 
dispatch 


Electronic Statistical 
Processing Centre 
elucidate the reasons 
entertain an application 


ephemeral roll 
exercise due discretion 
exercise jurisdiction 


Fair and equitable treatment 


faulty action 
file closed 


file in play 

file not traceable 

filed 

fit and proper 

floor space index (F.S.I.) 
follow-up action 


for approval 
for comments 


for consideration 
for disposal 


for early compliance 


for expression of opinion 


मुख्यमंत्री सचिवालय 


परिस्थितीजन्य पुरावा 
अनुपालनाचे प्रतिवेदन 
सक्तीची सेवानिवृत्त 


रुजू झाल्याचा दिनांक 
अर्ध शासकोय पत्र 
लोकशाही दिन 
विभागीय चौकशी 


ठेव संलग्न विमा योजना 


कमीपणा आणणारे विधान 


तपशीलवार आकस्मिकता देयक 


आवश्यक त्या कागदपत्रांसह चर्चा 


करावी 
तात्काळ चर्चा करावी 
रवाना करणे,निर्गमित करणे 


इलेक्ट्रॉनिक आकडेवारी संस्करण 


केंद्र 
कारणे विशद करणे 
अर्ज स्वीकारणे 


कच्चे टिपण 
तारतम्यबुद्धीचा वापर करणे 
क्षेत्राधिकाराचा वापर करणे 


रास्त आणि न्याय्य वागणूक 
सदोष कार्यवाही 
नस्ती बंद करण्यात यावी 


चालू नस्ती 

फाईल सापडत नाही 
दफ्तरी दाखल 

योग्य ब उचित 

चटईक्षेत्र निर्देशांक 
पाठपुरावा कार्यवाही , 
पाठपुराव्याची कार्यवाही 
मान्यतेकरिता 
टीकाटिप्पणीसाठी 


विचारार्थ 
निकालात काढणे 
शीघ्र अनुपालनार्थ 


मत व्यक्‍त करण्यासाठी , मत 
प्रदर्शनासाठी 


corrected copy 


count and survey 
counter foil 


dispense with services 


dispense with the provision 


dispose of 
documentary evidence 


should be called for 
done 


draft for approval 
draft may issue subject to 


approval 


draft notification is in order 


draft put up for approval 


explanation be called for 


explanatory note 
ex-post facto 
approval/sanction 
expressly made know 
extension of service 


extra work 


for further action 

for immediate effect 

for information and 
necessary action 

for necessary action 

for onword transmission 
for prompt action 

for proper action 

for ready reference 

for record 


for remarks 
for service and return 


for signature 

for spot enquiry 

for such action as may be 
necessary 

for sufficient reasons 


सुधारलेली प्रत 


गणना व पाहणी 
स्थळ प्रत 


सेवेतून कमी करणे 

तरतूद आवश्यक नाही असे ठरवणे 
निकालात काढणे 

कागदोपत्री पुरावा मागवावा 


पूर्ण झाले 


मान्यतेसाठी मसुदा 
मान्य झाल्यास मसुदा पाठवावा 


अधिसूचनेचा मसुदा नियमानुसार आहे 


मसुदा मान्यतेसाठी प्रस्तुत 


खुलासा मागविण्यात यावा 


स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी / टीप 
कार्योत्तर मान्यता / मंजुरी 


स्पष्टपणे सांगितलेले 
Baraat वाढविणे 
अतिरिक्‍त काम/ कार्य 


पुढील कार्यवाहीसाठी 
तात्काळ परिणामक करण्यासाठी 
माहिती ब आवश्यक कार्यवाहीसाठी 


आवश्यक कार्यवाहीसाठी 
पुढे पाठविण्यासाठी 

सत्वर कार्यवाहीसाठी 
उचित कार्यवाहीसाठी 
तात्काळ संदर्भासाठी 
अभिलेखासाठी, नोंदीसाठी 


अभिप्रायासाठी 
(नोटीस) बजावून परत पाठविण्यासाठी 


सहीसाठी, स्वाक्षरीसाठी 
घटनास्थळ चौकशीसाठी 
आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी 


पुरेशा कारणास्तव 


for favour of due consideration योग्य विचारासाठी सादर 


for favour of orders 


for favour of remarks 


General work clerk 


glaring mistake 


good and sufficient reason 


Governement are pleased to 


order 


having regard to the merits of 
the case 

High level Monitoring 
Committee 

highly irregular 


I agree 
I am directed to state that 


I am to state that 

I have satisfied myself 
I reiterate my former 
comments 

immediate action 


immediate slip 


Implementation Officer 

in a summary manner 

in amplification of the orders 
contained in the Government 


Resolution 
in detail 


in person 


in private 


in the absence of information 
in the absence of proof 

in the due course of law 

in the first instance 


Joining date 
joining report 


आदेशासाठी सादर 
अभिप्रायासाठी सादर 


सर्वसाधारण कार्य लिपीक 
ढळढळीत चूक 
उचित आणि पुरेसे कारण 


शासनाचा आदेश आहे को 


प्रकरणाचे गुणदोष लक्षात घेता 
उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती 


अत्यंत अनियमित 

माझी संमती आहे, मी सहमत आहे 
आपणास असे कळविण्याचा मला 
आदेश आहे को 

मला असे सांगावयाचे आहे की 
माझे स्वत:चे समाधान झाले आहे 
मी आपले पूर्वीचेच मत पुन्हा मांडू 
इच्छितो 

तात्काळ कार्यवाही 


तात्काळ पताका 


अंमलबजावणी अधिकारी 
संक्षिप्त रीतीने 

शासन निर्णयातील आदेश जास्त 
स्पष्ट करण्याच्या उद्देशाने 


खुलासेवार; सविस्तर; विस्ताराने; 


तपशीलवार 
जातीने, जातीनिशी 
खाजगी, खाजगीरीत्या 


माहितीच्या अभावी 

पुराव्याच्या अभावी 

Tee विधिक्रमानुसार 
सुरुवातीला, प्रथमत:, पहिल्याप्रथम 


रुजू होण्याची तारीख 
रुजू झाल्याचे प्रतिवेदन 


for suggestions 


सूचना करण्यासाठी 


for sympathetic consideration सहानुभूतीपूर्वक विचारासाठी 


forwarded for immediate 


compliance 


Government Circular No. 
(G.C.N.) 

Government Resolution 
(G.R.) 


Government Resolution No. 


(G.R.N.) 


hold in abeyance 


how the matter stands 


in the near future 
in view of the above 


inconsistent statement 
inconsistent with the facts 
increment stopped 


in the interest of 
administrative convenience 
information and public 
relation (I.P.R.) 

initial enquiry 

inordinate delay 

inpartial modification 


inspection note 


interim reply is put up 
issue as amended 


issue as modified 
issue as redrafted 
issue today 

it is quite evident 


judicial enquiry 
just and reasonable 


तात्काळ अनुपालनाकरता रवाना 


शासन परिपत्रक क्रमांक (शा.प.क्र.) 
शासन निर्णय (शा.नि.) 


शासन निर्णय क्रमांक (शा.नि.क्र.) 


आस्थगित ठेवणे 


प्रकरण कोठपर्यंत आले आहे 


नजीकच्या भविष्यकाळात 
वरील गोष्टी लक्षात घेता 


विसंगत कथन / निवेदन 
वस्तुस्थितीशी विसंगत 
वेतनवाढ रोखून ठेवली 


प्रशासनाच्या सोयीच्या दृष्टीने 
माहिती वब जनसंपर्क (मा. व ज.) 


प्रारॅमक चौकशी 
अमर्याद विलंब 
अंशत: फेरफार करुन 


निरीक्षण टिपणी 


अंतरिम उत्तर प्रस्तुत केले आहे 
दुरुस्त स्वरूपात / दुरूस्ती 
केल्याप्रमाणे पाठवा 

फेरबदल केलेल्या स्वरूपात पाठवा 
पुन्हा लिहिलेल्या मसुद्यानुसार पाठवा 
आज पाठवा 

हे अगदी स्पष्ट/ उघड आहे 


न्यायिक चौकशी 
न्याय्य आणि वाजवी 


judgment in this case has been या प्रकरणावरील न्यायनिर्णय राखून justification for the proposal 


reserved 


Keep in abeyance 
keep in await 
keep in record 
keep letter draft 
keep pending 


Law & order (L & O) 


lay on the table of the house 
legislature secretariate 


Maharashtra Civil Service 
Rules (M.C.S.R.) 
Maharashtra Plan Scheme 
System (M.P.S.S.) 

mark a file to 

matter is under active 
consideration 

matter is under consideration 
may be considered 

may be filed 


may be informed accordingly 


National Sample Survey 


necessary action 
no action is necessary 


no comments to make 


no departmental enquiry 


no exact precedent is available 


no further action is necessary, 
file 


Obtain signature 

office copy (O.C.) 

Office of Chief Secretariat 
office to examine 

office to take action 


Paper under consideration 
(P.U.C.) 
personal file 


ठेवला आहे 


आस्थगित ठेवणे 

थांबवून ठेवणे, प्रतिक्षाधीन ठेवणे 
संग्रही ठेवावे 

पत्र मसुदा ठेवा 

प्रलंबित ठेवणे; अनिर्णित ठेवणे; 
थांबवून ठेवणे 

कायदा व सुव्यवस्था 
सु.) 

सभागृहासमोर ठेवणे 
विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 
महाराष्ट्र योजनांतर्गत योजना 


नस्तीच्या नावाने अंकित करणे 
प्रकरणावर लक्षपूर्वक विचार चालू 
आहे 

प्रकरणावर विचार चालू आहे 
विचार करण्यात यावा 

नस्ती करण्यात यावे; दप्तरदाखल 
करण्यात यावे 

त्याप्रमाणे कळवण्यात यावे 


राष्ट्रीय नमुना पाहणी 


आवश्यक कार्यवाही 


कोणतीच कार्यवाही आवश्यक नाही 


कोणतीही टीकाटिप्पणी करावयाची 


नाही 
ना विभागीय चौकशी 
नेमके पूर्बोदाहरण उपलब्ध नाही 


यापुढे आणखी कार्यबाही आवश्यक 


नाही, दप्तरी दाखल करावे 


सही घ्यावी 

कार्यालयीन प्रत (का.प्र.) 

मुख्य सचिव कार्यालय (मु.स.का.) 
कार्यालयाने तपासावे 

कार्यालयाने कार्यबाही करावी 


विचाराधीन कागद (वि.का.) 


वैयक्तिक धारिका (वै.धा.) 


(का. व 


keep with the file 

kindly acknowledge receipt 
kindly confirm 

kindly let me know 

kindly permit 


less & more card 


letter section 
literal translation 


may be recorded 


may be rejected 


may please see 
message from department 


misleading statement 
mistake is regretted 
model code of conduct 
(M.C.C.) 


no objection certificate 
(N.O.C.) 

not sufficient funds 
not traceable 


notice of cut motion 


notice of discharge (N.O.D.) 
notice of termination 
(N.O.T.) 

noting section 


on public grounds 

open the case 
organisation and method 
original file 

out today 


please put up case file 


please quote the authority 


प्रस्तावाचे समर्थन, प्रस्तावाचे औचित्य 


नस्तीस जोडावे 

कृपया पोच द्यावी 

कृपया पुष्टी द्यावी 

कृपा करुन मला कळवावे 
कृपा करून परवानगी द्यावी 


कमी जास्त पत्रक 


पत्र बिभाग 
शब्दश: अनुवाद 


नोंद करण्यात यावी 
फेटाळण्यात यावे 


कृपया पहावे 
विभागाचा संदेश 


दिशाभूल करणारे कथन / निवेदन 
चुकोबद्दल खेद 
आदर्श आचारसंहिता 


ना हरकत प्रमाणपत्र 


अपुरी जमा 
शोध लागत नाही, सापडत नाही 


कपात सूचना 


सेवामुक्‍ती सूचना (से.सू.) 
समाप्तीची सूचना (स.सू.) 


टिप्पणी विभाग 


सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने 
खटला / प्रकरण सुरू करणे 
रचना व कार्यपद्धती 

मूळ नस्ती (मू.न.) 

आजच्या आज पाठवा 


प्रकरणाची नस्ती प्रस्तुत करावी 


कृपया प्राधिकार उद्धृत करा 


place under suspension 
plan information system 
please acknowledge receipt 
please check 

please consider & put up 


please diaries 


please discuss 


please examine & put up 
please expedite compliance 
please put up 

please put up alternative 


proposals 


Rehabilitation & relief work 
relevant papers be put up 


reliable evidence 


reminder may be sent 


reply may be sent as per draft 
reply not yet received 


return in original 


Sample Registration Survey 
security measures 

seen ; file 

seen ; file with previous papers 


seen and passeed on to 
department 

seen and returned 

self listed file 

set aside 


should be ignored 
sitting over the papers 


Slum Area Rehabilitation 
Authority (S.R.A.) 

so far as practicable 
Special Backward Class 
(S.B.C.) 

special desk 

Special Economic Zone 


निलंबनाधीन ठेवणे 

योजना माहिती प्रणाली (यो.मा.प्र.) 
पोच द्यावी 

कृपया तपासावे 

कृपया विचार करा आणि सादर करा 


दैनिकोत नोंद घ्या 
चर्चा करावी 


कृपया तपासावे व सादर करावे 
त्वरेने अनुपालन करावे 

कृपया सादर करावे (कृ.सा.क.) 
पर्यायी प्रस्ताव प्रस्तुत करावे 


मदत व पुर्नवसन कार्य (म.पु.का.) 
संबंधित कागदपत्र प्रस्तुत करावे 


बिश्‍बसनीय पुरावा 
स्मरणपत्र पाठवण्यात यावे 


मसुद्याप्रमाणे उत्तर पाठवावे 
अद्याप उत्तर आले नाही 


मूळ प्रत परत पाठवणे 


नमुना नोंदणी पाहणी 

सुरक्षा उपाय 

पाहिले ; फाईल करावे 

पाहिले ; आधीच्या कागदपत्रांसह 
फाईल करावी 

पाहून विभागाकडे पाठवले 


पाहून परत 
स्वयंसूची धारिका 

रद्द करणे, बाजूस काढून ठेवणे 
(रक्‍कम) 

दुर्लक्ष करावे 

कागदपत्र कार्यबाहीबाचून ठेवून देणे 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 
(झो.पु.प्रा.) 

व्यवहार्य असेल तेथवर 

बिशेष मागास वर्ग (बि.मा.ब.) 


बिशेष कार्यकक्ष 
बिशेष आर्थिक क्षेत्र (वि.आ.क्षे.) 


please see 

please send reply 
please speak 

please take action 
preliminary enquiry 


Principal Secretary & Chief 
Protocol Officer 

Public Account Committee 
(P.A.C.) 

public participation 

put up for signature 

put up new draft 

put up requisition 


return of file may be awaited 
return of file may kindly be 
expedited 

returned after doing the 
needful 

returned for further 
consideration 

revised estimates 

revised memo is put up 
desired 

right to information Act 
(R.T.I.) 


starred question 

state finance report 
state income 

stop gap arrangement 


subject matter of motion 


subject to approval 
submit file 
submit integrated proposal 


submit report 

submit with action taken 
report (ATR) 

submitted according to 
discussion 

submitted after checking 
submitted for consideration 


submitted for perusal 
submitted to 


भेटावे 

कृपा करुन उत्तर पाठवावे 
समक्ष बोलावे, कृपया बोला 
कृपया कार्यवाही करावी 
प्रारभक चोकशी 


प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार 
अधिकारी 
लोकलेखा समिती (लो.ले.स.) 


जनतेचा सहभाग 

सहीसाठी प्रस्तुत 

नवीन मसुदा प्रस्तुत करावा 
मागणी प्रस्तुत करावी 


फाईल परत येण्याची वाट पहावी 
कृपया फाईल परत पाठवण्याची त्वरा 
करावी 

आवश्यक कार्यबाहीनंतर परत 


अधिक कविचारासाठी परत 


सुधारित अंदाज 
आदेशानुसार सुधारलेला ज्ञाप प्रस्तुत 


माहितीचा अधिकार अधिनियम 
(मा.अ.अ.) 

तारांकित प्रश्‍न 

राज्य वित्त व्यवस्था अहवाल 
राज्य उत्पन्न 

अंतरिम व्यवस्था 


प्रस्तावाचा विषय 
मान्यतेच्या अधीन, मान्य झाल्यास 
नस्ती सादर करा 


एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा 


अहवाल सादर करावा 
कृति अहवालासह सादर करावे 


चर्चेनुसार सादर करावे 


तपासून सादर करावे 
विचारार्थ सादर 


अवलोकनासाठी सादर 
- ला सादर करावे 


Special Factor Scheme 


Take appropriate action 


take congnizance 
take due action 


take opinion of finance 
department 

take opinion of General 
Administration Department 
take the chair 

target 

terms of reference 


Under consideration 

under the hand 

Union Territory 

unofficial letter 

unofficial reference (U.O.R.) 


Verified and found correct 
very urgent 


Whichever is earlier 
with due regard to 
with respect to 
without fail 

work in progress 
working majority 


Your assumption is correct 
your presumption is correct 
your reply is awaited 


विशेष घटक योजना 
योग्य ती कार्यवाही करावी 


दखल घेणे 
उचित कार्यबाही करावी 


वित्त विभागाचे अभिप्राय घ्यावेत 


सामान्य प्रशासन विभागाचे 
अभिप्राय घ्यावेत 
अध्यक्षपद स्वीकारणे 
लक्ष्य 

विचारार्थ विषय 


विचाराधीन 

सहीने, सहीनिशी 

संघ राज्यक्षेत्र 

अनौपचारिक पत्र (अ.नो.प.) 
अनौपचारिक संदर्भ (अ.नौ.सं.) 


पडताळले व बरोबर आढळले 
अत्यंत तातडीचे 


अगोदर असेल, घडेल ते 
लक्षात घेऊन 

-- च्या संदर्भात 
न चूकता 
चालू ( असलेले ) काम 
कार्यकारी बहुमत 


आपली धारणा बरोबर आहे 
आपली धारणा बरोबर आहे 
आपल्या उत्तराची बाट पाहण्यात 
येत आहे 


sympathetic consideration 


the application may be 
rejected 

there is no case 

this may kindly be condoned 


this may please be clarified 


this may please be given top 
priority 

thoroughly satisfied 

timely completion 

tribal sub-plan 


unstarred question 
until further orders 
urgently required 
Utilisation Certificate 


voluntary grant 


working plan 
worksheet 
workshop 
write off 
written order 


yours faithfully 
yours truly 


सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा 
अर्ज नाकारावा/ आवेदनपत्र फेटाळावे 


काहीही तथ्य नाही 

हे कृपया क्षमापित करावे, याबाबत 
कृपया सूट द्यावी 

कृपया याचे स्पष्टीकरण करावे 


या प्रकरणाचा सर्वप्राथम्य देण्यात यावे 


पूर्ण समाधान झाले 
वेळीच समाप्ती, परिपूर्ती 
आदिवासी उपयोजना 


अतारांकित प्रश्‍न 

पुढील आदेश मिळेपर्यंत 
तातडीने हवे असलेले 
उपयोगिता प्रमाणपत्र 


स्वेच्छा अनुदान 


कार्ययोजना, कामाचा आराखडा 
कार्यविवरण 

कार्यशाळा, कृतिसत्र 

निर्लेखन करणे, निर्लेखित करणे 
लेखी आदेश 


आपला विश्‍वासू 
आपला 


ANY IRV, &. B19) 00 G55 US yf, We aa 
| क्र क्रि SB रळ god} xl “प्रक, * ०८/४५/४५७८ =) ०५८४२४४” 
W973 


शासन ठावहारात Agha कारण 
नसताना मराठीचा वापर करण्यास 
टाराटाळठ करणा-या विस्य्द कारवाई 
RVI STS a 


महाराष्ट्र शासन 
तामार्‍न्य एशासन विभाग 
Ta FR ज़माफि: मभावा-:₹०८५/७४२२/प्र, FREER Ta, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 322, 
दिनांक : १८. ज्लै, १९८६. 


चड 


Gey :- १] WES OTs, सामान्य Oe तिमाग, हुमा र भपमजावा-रप्टाय/” 
प्र-६६-२०, THATS १८ H, १९८२. ' 
२] शासन परिपत्रक, रामाऱ्य प्रशातन तिमाग, pate मभावा-?१०८२३/ 
१२५८//२७ दिनाक २८. १२. १९८३. 


निर्णय 

महाराष्ट्र राबभाणा अधिमियम, १९६४ व त्याबवीली करण्यात ऊातेल्या 
नियमानुसार काडी दार्चित प्रयोजने वगळ्ता, सर्व शासकीय ब्यमकाज मराठीतून Re 
असे आदेश शातनाने Natty दिलेले आहेत. एवटेच नव्हे तर वर्षित प्रयोजनात न 
मोडणा-या. कामकाजातही संय्रक्‍्तिक कारण नसताना trae मराठीचा? ary वापर 
करण्याच्या aati जे णी डी करतील त्यांच्या गोपनीय अभ्निवात 
ate घेण्यात यावी व artery समज देऊनही वे अध्किरी वा कर्मचारी 'नियमाजुसार 
Taare वापर करणार नाहीत, त्पापेविस्थ्द शिस्त्मगांची' ढारवाई ज्रावी 
असेही अदेश दिलेले आहेत. ada राजमाधा मराठीचा वापर करण्या. संदर्थातील 
शासन आदेशाचे, strasta कायालिये a विभाग यानीं, कोर्कोरपपण्र पालन न 
केल्यात विभाग प्रमुख त erate प्रमुख यॉना -ज्बाबदार धरण्यात येईल असेही 
arent निर्गमित करण्यात आले आहेत. राजमा मराठीचा शातन ठ्पवहारागत 
संपूर्ण दापर होण्यासाठी खंबीर धोरण स्विकास्त ढालील उपाययौलना करण्याचा 
:' शासनाने निर्णय -घेतला आहे. 
२. सूग्ना देऊनही मराठीचा वापर करण्याबाबत ज्या शासकीथ अध्क्ि-यांकडून? 
कर्मचा-यांकडून हुधारणा eta नाही, अशा शातकीय अधिका-यांच्या /कर्नचास्या'च्या 
बाबतीत Provfrieq कारवाई केली area । न न 

प्रशासनीय कारवाई ee i 


Se ee cee ee ea ete ie et 


१] लेखी ताकिद | = शा ा 
२]गोपनीय afters नोंद |: is Sos 
Rreninfasus कारवाई 4 न 


37 छपाका Natt. 


a 
४] we वर्षाकरिता बदती whem किंवा ve adfefear gets वेतनवाद 
रोखणे. 
उपरोक्त कारवाया ज़मश: वापरण्यात याच्यात Tee उनक्रपात ६ ची 

ता'किद देवूनही gure न आदढल्यात अनुक्रमांक २ चा अवलंब करावा'. त्याचाही 

उपघोग न ज्ञाल्यात अनत्माक 3 मधील ठपका ठेवणे, या कमाने कारवाया कराव्यात. 

ac ठ्यळा ठेवण, देतनवाद रोखणे Peat बटती. रोखणे जा विडा महाराष्ट्र नागरी तेता 
[शिस्त व अपील) नियन, १९७९ नुसार द्यांदयाच्या असल्यामुळे ह्या गौण far त्या 
Sen tear Pom १० पमाणे कार्टपच्दतो agen Fes. प्रथम नोटीत देऊन TY उत्तर 
लक्षात घेऊन नंतर finer देणे ही हार्यपध्दती अवलंबवांदी 

३. घाग प्रूढ/कायालिय प्रमुख यांनी मराठीचा वापर पूर्णतया होतो की नाही हे 
पाडण्यात, जाही शौधिल्य दार्ृविल्यात त्यांना जबाबदार धरले जाईल अते उपरोक्‍त | 
Prats २८. १२. १९८३ च्या शासन गारेपत्रकामध्ये पूर्वीच नमूद बेले आहे. शातनाने आता 
ah ache आडि की, विभाग प्रमुकांनी »कायालिय प्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाषालील 
जध्कासो/्मवाऱरी शासन व्यवहारात मराठीचा वापर करतात बी नाही हे पहाणे व 
जे करत नततील त्यांचे free दिस्तर्भय विषयक कारवाई करण्याबद्दलची योग्य ती 
कार्यवाही करणे या. दोन्ही बाबतीत त्याच्याकडून काही cae दितून आल्यास 

sft faa हौधिल्य" [हुपरवायज्वरी- त्लेकष्नेस ] म्हणून त्याचे विस्घ्द॑ शिंत्तर्भंग कारवाई केली 
जावी. ह Le “3% 4 
a, सिभाग crates gyaratt परिच्छेद > मधील आदेकांद्ी, स्वत : नॉद घ्यावी 
व परिच्छेद २ ग्धील आदेश त्यांच्या नियंत्र्यौबालील. ad अधिका-यांच्या श्क्मचा-यॉ'च्या 
fsfa faa faethe HOR दयावेत. Se - bate 


महाराष्ट्राचे TANT aT aT भादेशानुतार A ATATA, 


eek Gage lig: 
a [ fa. fa. चार्री-] 
Maar अपर ger सचिव. 
: प्रति, कड प 
- राज्यपालाचे afad, राजभझतन TEA, Yas, 
yey मंत्र्यांचे तथिव, मंत्रालय, मुंबई, 
राज्यपाल याचि परिवार प्रबंधक, राजभवन, मुंबई a ay 
सर्वसंत्री “राज्यमंत्री ara grat तचिव“स्वीय सहास्यर्क. री 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, Wa न्याय iret, was (WATT, . 


पर्बंघक, उच्च न्यायालय, अपील MST, dad [पत्राने] 
weer shenrrrrasr “याण artomr©nrst ae f CWT. 


१ - 3९ 


ताडेल/१९७७८६. | 


- झे = न a 


महाराष्ट्र feoraise सचिवालय, नवीन विधान 304, मुंबर्डी. पद्राने 


सर्यिव fae 
afaa, महाराष्ट्र तोकतेव्व आणोग, मुंबई (पत्राने) 

महातेवापाल, (लेखा व अनुक्षयता १, महाराष्ट्र पलक, 
महातेखापाल, [तेला परि], महाराष्ट्र, aE 

महालेवापाल, [लेश व Has J, महाराष्ट्र, नागपूर: 
महातेसापा त, [लेती CPC), पटाराष्ट्र नागपूर, 

qe व लेखा FRETS, 

निवासी लेखा परीषद ज चिरे, मुंबई, 

Weary a Arad 

WMT BATS, महाराष्ट्र. राज्य, मुंबई ग 
महातंदालक, arfedt a उनसंपर्फ तंपालनालय, मंत्रालय, मंबई, 
सर्व मंडोलपीन fears 

सर्व मंत्रालयीन दिवागाच्या मिपंत्रणासालील सर्व म arise, मंडळ: 


Oy शिकरणे, 


महानगरपालिका, नगरप रिष्क्ता, | 

ag मंत्रातपीन fasoitear निपंत्रणांबालील awe विभागाध्यष्ष व 
कार्यालय प्रमस, 

faas फाईल (२ प्रती 1, 

सर्वताघारण काईल. 


